मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या 
कालावधीतील) दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८.०८.२०२४ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.६.२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दि.१३.७.२०२१. 
शासन परिपत्रक :- 


मराठी भाषा विभाग (ge) मधीळ शिपाई, गट-ड सवंर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ ते 
दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीतील दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दि.२९.०७.२०२४ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर परिपत्रकास कोणीही आक्षेप / हरकत घेतली नसल्याने सोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक-एसआरव्ही- 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.६.२०२१ च्या नियम ५ मधील तरतुदीनुसार (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ 
या कालावधीतील) दि.०१.०१.२०२४ रोजीची सामायिक ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येत आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेवरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन), 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला असून ज्येष्ठतेचे विनियमन त्यानुसार करण्यात 
आलेले आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२८१७१७१६८२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AISHVARYA NITIN 
GOVEKAR 
( ऐश्वर्या गोवेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सर्व शिपाई वर्ग, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
प्रत, 


१) सामान्य प्रशासन विभाग / का.२१, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
३) निवड नस्ती. 


मराठी भाषा विभाग/आस्था-१ 


प्रपत्र-अ 
१) संवर्गाचे नाव :- शिपाई (गट-ड) 
२) वेतनश्रेणी :- 
३) दि.१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची ( दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचा-यांची) 


येष्ठ नांव नियुक्तीचा | जन्म तारीख प्रवर्ग शिपाई ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती क्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक मार्ग (नियुक्‍तीनंतर पदावरील दिनांक / दिनांक अर्हता 
प्रवर्ग बदलला नियुक्ती ज्येष्ठतेचा 
असल्यास दिनांक मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) | (प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक) 
(२) (३) (8) (4) (६) (७) (ट) (९) (१०) (११) 
| श्रीमती माधवी म. अनुकंपा । दि.२६.६.१९६९ FS) 20.09.9883 | 20.09.9893 | 30.08.2028 | ७वीपास शि 
मिशाळ 
२ श्रीमती लीना शो. अनुकंपा | दि०.२.१०.१९७० अ.जा. ११.०४.२०१२ | ११.०४.२०१२ | ३०.१०.२०३० | ७वी पास शि 
मोहिते 
३ श्री. संदीप आ. अनुकंपा | दि.१९.०७.१९७४ अ.जा. ११.०४.२०१२ | ११.०४.२०१२ | ३१.०७.२०३४ | ९वी पास शि 
जावळे 
४ श्री. महेडकुमार गं. | अनुकंपा | दि०.१.०७.१९८३ अ.जा. ११.०४.२०१२ | ११.०४.२०१२ | ३०.०६.२०४३ | ८वी पास शि 
वाघमारे 
षु श्री. मोहम्मदयुनुस | अनुकंपा | दि.०३.११.१९८७ खुला ०६.०३.२०१३ | ०६.०३.२०१३ | ३०.११.२०४७ | ८ वी पास शि 
छो. मियाँ 
& श्री. महेश | अनुकंपा | दि.१०.१२.१९८६ अ.जा १६.०७.२०१५ | १६.०७.२०१५ | ३१.१२.२०४६ | ८ वी पास किं 
का.अहिरे 


